राज्य आपत्ती व्यवस्थापन 
प्राधिकरणांतर्गत कार्यरत असलेल्या 
आपत्कालीन कार्य केंद्रातील कंत्राटी 
कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍्तीस मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०१८/प्र.क्र.(७३/१८)/आव्यप्र-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय क्रमांक :- आव्यप्र-२०१८/प्रक्र. (७३/१८)/आव्यप्र-१, 
दि. ०५ जुलै, २०२२. 


प्रस्तावना -- 


राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांतर्गंत मंजूर असलेल्या राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रातील ९ ऑपरेटर 
(मंत्रालय नियंत्रण ऑपरेटर) पैको कार्यरत असलेल्या ५ पदांना संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये दि. ३१ डिसेंबर, २०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यापैकी श्री. योगेश मोरये यांनी राजीनामा दिल्याने आता फक्त ४ ऑपरेटर कार्यरत 
आहेत. सदर ९ पदांसाठी नव्याने निवडप्रक्रिया राबविण्याची कार्यवाही सुरु आहे. तथापि, त्यास लागणारा कालावधी 
लक्षात घेता सदर कार्यरत असलेल्या ४ ऑपरेटर यांना ३ महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन 


होता. 


शासन निर्णय - 


राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रात कार्यरत असलेल्या मंत्रालय नियंत्रण कक्ष ऑपरेटरांना दिलेल्या मुदतवाढीचा 
कालावधी संपुष्टात आल्याने याकरीता नव्याने निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. तथापि, सदर प्रक्रियेला अजुन काही 
कालावधी लागणार असल्याने प्रधान सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन यांच्या मान्यतेने खाली नमूद 
केलेल्या मंत्रालय नियंत्रण ऑपरेटर (एकूण ४ पदे) यांना दि. ०२ जानेवारी, २०२३ ते दि. २१ मार्च, २०२३ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१, श्री. समीर चंद्रकांत कुडतरकर 
२. श्री. सागर प्रभाकर बळंजू 

३. श्री. प्रसाद नामदेव दळवी 

४. श्री. संकेत अनिल घाणेकर 


२. कामी होणारा खर्च मागणी क्र. सी-६, २२४५, नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, ८० सर्वसाधारण 
(०१) (0%) महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे कार्यालय स्थापन करणे व फर्निचर व साधनसामुग्रीसह 


सुसज्जीकरण करणे (२२४५ १७६१) १० - कंत्राटी Gar या लेखाशिर्षांतर्गत सन 2022-23 या amine वर्षांत 
करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२१२२८११२६१०६०१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


. सर्व मंत्रालय नियंत्रण कक्ष अधिकारी, राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र. मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती, आव्यप्र-१ 


Ome 

ष्ट 

(हितेंद्र दुफारे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 

१. महालेखाकार, महाराष्ट्र -१, मुंबई, 
२. अधिदान ब लेखाधिकारी, मुंबई. 
३. लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
ष्‌ 
न 


